गोसीखुर्द जलाशय जि. भंडारा 
येथे जागतिक दर्जाचे 
जलपर्यटन विकसित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.११४(भाग-२)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) व्यवस्थापकीय संचालक, म.प.वि.म., क्र.मपविम/जलळलपर्यटन/गोसीखुर्द प्रकल्प/अ- 
३६४/२०२३/३८९, दिनांक ०३/०३/२०२३. 
२) शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गोसीखुर्द जलाशय, जि. भंडारा येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन 
विकसित करण्याच्या रु.१०१.९५ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्याचा 
TIS खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र कामाचा प्रकार रक्‍कम (रु. लक्षात) 

[te | पायाभूत सुविधा ४०६२.३१ 

२. | बोटी आणि संबंधित कामे ६१३२.८८ 
एकूण १०१९५.१९ 


त्यापैकी टप्पा १ मधील कामे रु.५३.३७ कोटी किंमतीची कामे शासनाच्या निधीतुन करण्यात येणार 
असून टप्पा २ मधील रु.४८.५८ कोटी इतक्या किंमतीची कामे खाजगी भागीदारीतून करावयाची आहेत. 
प्रकल्पातील बांधकामे (Civil Works) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत व जलपर्यटनाशी निगडीत 
कामे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत करण्यात यावीत. तसेच इतर सर्व कार्यवाही सामंजस्य 
करारातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 
२. शासनाच्या निधीतून करावयाच्या कामाकरीता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


(रूपये कोटी) 

अ.क्र. | कामाचा प्रकार कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रशासकीय | वितरीत निधी 

मान्यता (३० टक्के) 

aa पायाभूत सुविधा | विदर्भ पाटबंधारे विकास | ४०.६२ १२.१८६ 
महामंडळ 

२. | बोटी आणि । महाराष्ट्र पर्यटन विकास || १२.७५ ३.८२५ 
संबंधित कामे महामंडळ 

एकूण | ५३.३७ १६.०११ 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च सन २०२३-२४ या वर्षात मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी- 
४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता 
अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखा शिर्षाखाली मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
मंजूर करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०३/प्र.क्र.११४(भाग-२)/पर्यटन 


मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी 
व सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबईयांना 'नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देयके सादर करुन मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाची पुर्ण रक्‍कम संबंधितांना तात्काळ वितरीत करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा 
अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


४. शासन निर्णय दि.३१ ऑक्टोबर 2023 मध्ये नमूद केलेल्या इतर सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१९११२४१६३२२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 

MADAN G | RJ U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=5f2ca7eecbf1d69ba49909a95bb5 1f6144c31e6511072bd3c3e 
0545414256, postalCode=400032, st=M. 


SONDE sansa een 
(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. व्यवस्थापकीयसंचालक, महाराष्ट्रपर्यटनविकासमहामंडळ, मुंबई. 
१३. जिल्हाधिकारी, भंडारा 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१५. अवर सचिव, (अर्थसंकल्पश्ञाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालययांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 
१६. निवडनस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


ऱ्नं 


Cc WwW A -5 
= 


a 4H 4 4 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


